विदर्भ, मराठवाडा व आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद 
विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांच्या अनुषंगाने 
करावयाच्या विविध कामांसाठी आवश्‍यकतेनुसार संबंधित 
राज्य योजना, जिल्हा योजनेच्या व्याप्तीमध्ये बदल 
करावयाचा असल्यास अनुसरावयाची कार्यपध्दती. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. विविका-२०१८/प्र.क्र.२१/का-१४१३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २० ऑक्टोबर, २०१८ 
वाचा :- शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/का-१४१४, दि. २ ऑगस्ट, २०१७. 


प्रस्तावना :- 
विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राचा जलद गतीने विकास व्हावा यासाठी शेतीला पूरक व्यवसाय 


उपलब्ध करुन देणे, रोजगार निर्मितीविषयक कार्यक्रम हाती घेणे, सिंचन क्षमतेत वाढ करणे, पर्यटनास चालना 
देणे तसेच शैक्षणिक व आरोग्य विषयक सुविधा निर्माण करणा-या योजनांची आखणी करणे, या दृष्टीने “विदर्भ, 
मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांचा विशेष कार्यक्रम, २०१८” 
हा कार्यक्रम दि.२०/०७/२०१८ रोजी विधानमंडळात जाहीर करण्यात आला आहे. 

२. “विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांचा विठोष 
कार्यक्रम, २०१८” याची अंमलबजावणी कालबध्द रितीने पूर्ण करण्याकरिता या कार्यक्रमांतर्गत नमूद केलेली 
वैशिष्ट्यपूर्ण कामे / योजना प्रचलित i) राज्यस्तर योजना किंवा ii) जिल्हास्तर योजनेमधून करण्यासाठी जर 
अशा योजनांची व्याप्ती वाढविणे / वार्षिक लक्ष्य वाढविणे / लाभार्थी निवडीचे निकष बदलणे / अनुदानाच्या 
रकमेत बदल करणे याप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्‍यक असल्यास Ba कामांच्या/योजनांच्या बाबतीत 
संबंधित प्रशासकीय विभागाने प्रचलित राज्यस्तर किंवा जिल्हास्तर योजनांच्या मूळ शासन निर्णयामध्ये बदल 
करणे अभिप्रेत आहे. अशा प्रस्तावांबाबत करावयाच्या कार्यवाहीची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 

“विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांचा विशोष 
कार्यक्रम, २०१८” याची अंमलबजावणी कालबध्द रितीने पूर्ण करण्याकरिता या कार्यक्रमांतर्गत नमूद केलेली 
वैशिष्ट्यपूर्ण कामे / योजना प्रचलित i) राज्यस्तर योजना किंवा ii) जिल्हास्तर योजनेमधून करण्यासाठी जर 
अशा योजनांची व्याप्ती वाढविणे / वार्षिक लक्ष्य वाढविणे / लाभार्थी निवडीचे निकष बदलणे / अनुदानाच्या 
रकमेत बदल करणे याप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्‍यक असल्यास अझा कामांच्या / योजनांच्या बाबतीत 
संबंधित प्रशासकीय विभागाने प्रचलित राज्यस्तर किंवा जिल्हास्तर योजनांच्या मूळ शासन निर्णयामध्ये बदल 
करणे अभिप्रेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विविका-२०१८/प्र.क्र.२१/का-१४१३, 


२. “विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांचा विठोष 
कार्यक्रम, २०१८” मध्ये समाविष्ट असलेली जी कामे / योजना यांबाबत वरीलप्रमाणे कार्यवाही करणे अपेक्षित 
आहे असे प्रस्ताव संबंधित प्रशासकीय विभागांनी नियोजन विभाग झासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र. 
१०/२०१७/का-१४१४, दि. २ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये गठीत केलेल्या मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (वित्त) 
आणि अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांच्या उच्चस्तरीय समितीसमोर सादर करावेत. Tada प्रकरणपरत्वे 
समितीच्या निर्णयानुसार पुढील उचित कार्यवाही करण्यात यावी. 

२. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५३/२०१८/व्यय-८, दि.२९/०८/२०१८ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१०२०१५२७१४६७१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DEBASHISH CHAKRABARTY 
IN: c=IN, o=SHIVSHAHI PUNARVASAN PRAKALP 


DI 
D ) E B A S H | S H LTD, postalCode=400051, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4daed370a621e2aféfl 1cf24d5a7e91d2b6 
1d4692e2b23b56c318ada6669ad76, 


6 भी 

serialNumber=95d383c8c075e901d5ea380253ffca9 
C H A K R A B A RTY 9ff939d41 e07ddb8ef6cf53b9de72e834, 

cn=DEBASHISH CHAKRABARTY 

Date: 2018.10.20 15:45:36 +05'30' 


(देबाशिष चक्रबर्ती ) 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, 

3. मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई, 

४. मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई, 

५. मा.विरोधी पक्षनेते विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

६. सर्व मा. विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई 

७. सर्व मा. मंत्री आणि मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

८. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

९. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

११. महाळेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई, 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१४. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद /अमरावती / नागपूर / नाशिक विभाग, औरंगाबाद, अमरावती , नागपूर, 
नाशिक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विविका-२०१८/प्र.क्र.२१/का-१४१३, 


१५. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद / लातूर / उस्मानाबाद / बीड / परभणी / हिंगोली / जालना / नांदेड / 
अमरावती / यवतमाळ / वाशिम / अकोला / बुलढाणा / नागपूर / वर्धा / भंडारा / गोंदिया / चंद्रपूर / 
गडचिरोली / जळगाव / धुळे / नंदुरबार, 

१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद / लातूर / उस्मानाबाद / बीड / परभणी / हिंगोली 
/ जालना / नांदेड / अमरावती / यवतमाळ / वाशिम / अकोला / बुलढाणा / नागपूर / वर्धा / भंडारा / 
गोंदिया / चंद्रपूर / गडचिरोली / जळगाव / धुळे / नंदुरबार, 

१७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद / लातूर / उस्मानाबाद / बीड / परभणी 
/ हिंगोली / जालना / नांदेड / अमरावती / यवतमाळ / वाशिम / अकोला / बुलढाणा / नागपूर / वर्धा / 
भंडारा / गोंदिया / चंद्रपूर / गडचिरोळी / जळगाव / धुळे / नंदुरबार, 

१८. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

१९. नियोजन विभागातील सर्व कार्यासने, 

२०. निवडनस्ती का-१४१३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


